डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथील परिचर्या 
(बी.एस्सी.) महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक पदांची 
निर्मिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शुध्दीपत्रक क्रमांक : पदनि २०२१/प्र.क्र.६९/२०२१/परिचर्या, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७ वा मजला), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३. 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६.११.२०२१. 


शुध्दीपत्रक :- 


वाचा येथील संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १६.११.२०२१ मधील खाली नमूद केलेला परिच्छेद १ (६) 
वगळण्यात येत आहे. 


१(६. "शासकीय परिचर्या (बीएस्सी) महाविद्यालयातील पुढील टप्प्यातील (दुसर्‍या, तिसऱया व अंतिम) पदे निर्माण 
करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीला सादर करण्याचा परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी किमान 
सहा महिने अगोदर शासनास सादर करण्याची दक्षता आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी 
घ्यावी." 


2. सदर शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौ.८८/आपुक, दिनांक 93.02.2023 अन्वये 
देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१३१७१४३५७०१३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VAISHALI MANISH 
SULE 


(वैशाली सुळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय,राजभवन, मलबार हिल ,मुंबई 
२. मा. सभापती / अध्यक्ष, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०२१/प्र.क्र.६९/२०२१/परिचर्या 


३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

४. मा.मंत्री (वै.शि.) यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१/ नागपूर-२ 
८.जिल्हाधिकारी, जिल्हा नांदेड 

९. सचिव, (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

१०. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ, नाशिक 

१३. सचिव (आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. सहसचिव /उपसचिव (परिचर्या), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, नांदेड 

१६. अधिष्ठाता, ST. APR चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,नांदेड 
१७. प्राचार्या, परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई 

१८. अधिक्षिका, सुश्रुषा सेवा (वर्ग-१), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

१९. निवडनस्ती (परिचर्या). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


